महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक :-एचसीटी-१११७/प्र.क्र.१०/का.३ 
विधि व न्याय विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ नोव्हेंबर, २०२३. 


संचालक, केंद्रीय वित्त व व्यय विभाग, (केंद्र सरकार), नवी fest यांनी 
WD .9/8/2023-E-Il(B), दि.२०.१०.२०२३ ची प्रत महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 
न्यायिक अधिकार्‍्यांसंदर्भात माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या उपरोक्त नमूद कार्यालयीन ज्ञापनानुसार 
दि.०१.०७.२०२३ पासून लागू करण्यात आलेली ४% (४२% ते ४६%) महागाई भत्त्यातील 
(Dearness Allowance) वाढ व ज्ञापनात नमूद इतर तरतूदी महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम 
न्यायालयातील कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांना तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना लागू 
राहतील. 
त्यानुसार आता महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत न्यायिक 
अधिकाऱ्यांना तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना दि.०१.०७.२०२३ पासून ४६% दराने 
महागाई भत्ता अनुज्ञेय राहील. सदर महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्‍कम रोखीने अदा करण्यात 
यावी. 
सदरील पृष्ठांकन हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३११०११७२५२०५८१२ असा आहे. हे पृष्ठांकन डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KISHOR DN c=No-GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ousLAW AND 


2.5.4.20=369356581 4aef791c89504aa1d3dc8709504a7e2c79aac 
869062d39f246e81e7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=33F5FASCD9AFOF6FC61B56785F2BDC73FBA16D 
56CECF4B3AC8FAF9CD0A6932F7, cn=KISHOR HIRALAL PATIL 


Date: 2023.11.01 17:25:01 +05'30' 


(किशोर हिरालाल पाटील) 
उप विधि सल्लागार नि उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३) मा.राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे स्वीय सहायक. 

४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

५) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

६) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. 

७) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 

८) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्‍त यांचे कार्यालय, मुंबई. 


शासन पृष्ठांकन क्रमांकः एचसीटी-१११७/प्र.क्र.१०/का.३ 


९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई. 
१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

११) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 
१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५) संचालक, लेखा व कोषागारे. 

१६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१७) न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 

१८) मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई. 

१९) सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश. 

२०) सर्व प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय. 

२१) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 

२२) संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, नागपूर. 
२३) धर्मादाय आयुक्त, मुंबई. 

२४ सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

२५) विधि व न्याय विभागातील सर्व शाखा व कार्यासने. 

२६) विधि व न्याय विभाग/का.( (आवड्यक त्या कार्यवाहीसाठी). 
२७ विधि व न्याय विभाग/का.२३ (आव्यक त्या कार्यवाहीसाठी). 
२८) वित्त विभाग (व्यय-५, सेवा-९). 

२९) सामान्य प्रशासन विभाग/का.९. 

30) निवड नस्ती (का-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


